सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात पूर्व 
माध्यमिक / माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती 
योजनेसाठी ६० % मर्यादेत निधी वितरणास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- निविप्र - २०१९/प्र.क्र.५६/ एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- १९ ऑक्टोबर, २०१९ 


संदर्भ :- 

१. शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांचे पत्र क्र.शिष्य/१६०४६/१८-१९/उप.प्र./फ.ए. 

/२२४/ ४४५२ दि. २९.०६.२०१९. 

२. वित्त विभागाचे झासन परीपत्रक क्र. अर्थसं२०१९/प्र.क्र. ९२/अर्थ-३; दि. ०८.०७.२०१९ 
प्रस्तावना :- 

राज्यातील पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षात अर्थसंकल्पिय मंजूर तरतूदीच्या ६० टक्के रक्‍कम बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

राज्यात गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना 
शिष्यवृत्ती देण्यासाठी विविध योजना कार्यन्वित आहेत. या योजनांसाठी सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षामध्ये रु.३२,१०,५३,०००/- (रुपये बत्तीस कोटी दहा लाख त्रेपन्न हजार फक्‍त) एवढ्या अर्थसंकल्पित 
निधीपैकी ६०% निधी म्हणजे रु. १९,२६,३१,८००/- (रुपये एकोणावीस कोटी सव्वीस लाख एकतीस 
हजार Boal फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास व सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
= राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणीक सवळती 
संदर्भात योजनेचे लेखाशिर्ष व वितरीत तरतूद (६० टक्के रक्‍कम) याबाबतचा तपशील खालील प्रमाणे 
आहे :- 


(रुपये हजारात) 


अ.क्र.  लेखाशीर्षक | योजनेचे नाव अर्थसंकल्पित | अर्थसंकल्पित 
रक्‍कम (रु) | रक्कमेच्या ६० टक्के 
वितरीत रक्‍कम (रु.) 
शि २२०२ एच१५१ | शोतक्‍्ऱ्यांच्या आत्महत्या 
टाळणयासाठी पश्चिम विदर्भातील 
। ी आल ३७१२६ २२२७५.६ 
शेतक-यांच्या मुलांना शौ 
सवलती 
२ २२०२ ०३४२ । ग्रामीण भागातील प्रज्ञावंत १००४ ६०२.४ 
विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती 
3 2202 0349 | खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती २६०२७ १५६१६.२ 


(पूर्व माध्यमिक शाळा) 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र - २०१९/प्र.क्र.५६/ एसडी-५ 


२२०२ ०३७१ 


कनिष्ठ महाविद्यालयातील 
शिष्यवृत्ती 


४८०० 


२८८० 


२२०२ ०३८९ 


प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना सहाय्य 


१३६० 


८१६ 


२२०२ १०६२ 


माध्यमिक शाळांमध्ये भारत 
सरकारची शिष्यवृत्ती 


४०० 


२४० 


२२०२ ११९८ 


सैनिकी शाळा व महाविद्यालये 


Coo 


४८० 


२२०२ १२०४ 


इतर विशेष शाळा 


००० 


६०० 


२२०२ १२५१ 


आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या 
विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती 


२५२२ 


१५१२३.२ 


ae 


२२०२ १४२९ 


प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना 
मोफत शिक्षण 


१०४१० 


६२४६ 


१ 


२२०२ १४७४ 


ज्यांचे किवा ज्यांच्या पालकांचे 
उत्पन्न रु. १५,००० पेक्षा अधिक 
नाही अज्ञा इयत्ता ११वी व १२ वी 
मध्ये शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना 
(मुलांना) फी माफी 


१७०२४ 


१०२१४.४ 


१२ 


२२०२ १५०९ 


माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक 
सवलती 


२९२.२ 


१३ 


२२०२ २३१८ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम १९६१ च्या 
कलम १८२ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने 


६८७१७ 


४१२३०.२ 


१४ 


२२०२ २५२३ 


इयत्ता १२ वी पर्यंत मुलींना मोफत 
शिक्षण 


२५१०७ 


१५०६४.२ 


१५ 


२२०२ २५८८ 


अवर्षणग्रस्त खेड्यातील 
विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफी/फी 
ची प्रतीपूर्ती 


५४२९ 


३२६३.४ 


१६ 


२२०२ २९२६ 


माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच 
अध्यापक विद्यालयातीळ शिक्षक 
/शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या 
पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत 
मोफत शिक्षण 


१२१०० 


७२६० 


१७ 


२२०२ ३०५६ 


विद्यार्थ्यांना इयत्ता १० वी पर्यंत 
मोफत शिक्षण 


१०६७२३० 


६७०२८ 


एकूण 


३२१०५३ 


१९२६३१.८ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र - २०१९/प्र.क्र.५६/ एसडी-५ 


यावर होणारा खर्च वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सहाय्यक संचालक (लेख), माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक,शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणाऱ्या 
निधीकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.याबाबतीत वित्त 
विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे/शासन निर्णय/शासन परीपत्रक यामधील 
सूचनांचे पालन करणे आवश्‍यक राहील. तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि. ०८.०७.२०१९ 
मधील अटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक राहील. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं२०१९/प्र.क्र. ९२/अर्थ-३; 
दि.०८.०७.२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१०१९११४८४८७१२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Rajendra eee Sant rhs 


id S| De ICode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=679184b88f7019ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce6 
rao Pi 


Shankarrao Pawar ७०७७५५५४१५" 
(राजेंद्र पवार) 


उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 

२. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) 

३. अप्पर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

४. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 

५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. सहाय्यक संचालक (लेख), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक,शिक्षण संचालनालय, पुणे 

७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १व २ मुंबई व नागपूर 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १ व २ मुंबई व नागपूर 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे. 
१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


